महाज्योती संस्थेसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षाकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : महाज्यो २०२०/प्र.क्र.१०३/महामंडळे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ ऑक्टोबर, २०२०. 


संदर्भ :- १. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३,दि. १६/०४/२०२० 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३,दि. ०४/०५/२०२० 

३. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. महाज्यो २०२०/प्र.क्र.५६(भा-१/ 
महामंडळे, दि. ५ ऑगस्ट, २०२०. 

४. शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. महाज्यो २०२०/प्र.क्र.१०३/महामंडळे, 
दि. २२ सप्टेंबर, २०२० 

५.शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. महाज्यो २०२०/प्र.क्र.९७/महामंडळे, 
दि. ६ ऑक्टोबर, २०२० 


ज्ञापन: 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(महाज्योती), नागपूर या संस्थेस ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) साठी रु.४९.०० कोटी व ३६ सहायक 
अनुदाने (वेतन) साठी रु. १.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीमधून 
सदर्भ क्र. ४ येथे नमूद शासन ज्ञापनान्वये वेतनेतर रु.४.०० कोटी व वेतनासाठी रु.१.०० कोटी निधी 
महाज्योती संस्थेस वितरीत करण्यात आला आहे. 
२. सदर ज्ञापनान्वये महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर या संस्थेस 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) साठी रु.५.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
३. सदर निधी खर्च करण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती, नागपूर हे नियंत्रक अधिकारी 
राहतील. सदरची रक्‍कम AERA करण्यासाठी प्रादेशक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, नागपूर यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. या बाबीवरील खर्च “मागणी क्र. झेडजी-३, २२२५- अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२-आर्थिक विकास, ०१-विमुक्‍त 
जाती भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग कल्याण, (०१)(०९) महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था (महाज्योती),(२२२५ एफ ४९७), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.४९९/व्यय-१४, दि.०५/१०/२०२० अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः महाज्यो २०२०/प्र.क्र.१०३/महामंडळे 


सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०१०२७११४८५७४०२२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


JAGTAP AJIT : 
254. 722746855b8b01d38f9cbd79dc8742af581 35cf485d243 
d93ebf54c900920, 
serialNumber=6289625419fecc7da7b3ba8fdc28bab4a5c1238d1090 
<223fd8574f24ba7ca52, cn=JAGTAP AJIT RAMESH 
Date: 2020.10.27 11:50:48 +05'30" 


(अजित जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by JAGTAP AJIT RAMESH 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=OTHER BACKWARD 
LYAN DEPARTMENT, postalCode=400032, 


प्रति, 
१.मा मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२.मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई. 
४.व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर. 
५. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, नागपूर. 
६.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
८.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९.जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर. 
१०.सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (महाज्योती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


